“भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत 
आहार” योजनेची व्याप्ती वाढविणेबबात. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.७५/कार्यासन-८ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय ,आ.वि.वि. क्रमांक: आविवि-२०१५/प्र.क्र.७८/का-१६, 
दि.१८ नोव्हेंबर,२०१५ 
२) शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्रमांक : आविवि-२०१६/प्र.क्र.६६/का-८, 
दि. ०२ ऑगस्ट, २०१६ 
३) शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्रमांक : आविवि-२०१६/प्र.क्र.६६/का-८, 
दि. ०५ ऑगस्ट, २०१६ 
४ शासन परिपत्रक, वि.वि. क्रमांक: अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१२ जानेवारी, २०१६ 
५) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांचे 
क्र.एबाविसेयो/वि.अ.(सां.)/२०१८-१९/८९ दि.२१.०१.२०१९ रोजीचे पत्र. 
६) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे 
क्र.एबाविसेयो/प्रशिक्षण/२०१८-१९/४०० दि.२८.०१.२०१९ रोजीचे पत्र. 
७मा.सचिव, आ.वि.वि. यांनी दि.२४.०५.२०१७ रोजी घेतलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स 
व्दारे घेतलेल्या “डॉअमृत आहार योजना अब्दुल कलाम.जे.पी.ए.” आढावा बैठकीचे 
कार्यवृत्त. 

प्रस्तावना:- 


अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्यासाठी 
“भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना” ही शासनाने सुरू केलेली अत्यंत 
महत्वाची पथदर्शी योजना आहे. ही योजना संदर्भाधीन दि.१८ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.१ डिसेंबर, २०१५ पासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत स्त्री गरोदर असल्याचे निश्चित 
झाल्यापासून बाळंतपणापर्यंत तसेच स्तनदा मातांना पहिले सहा महिने एक वेळ आहार देण्याचा निर्णय 
दि.२ ऑगस्ट, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 


मा.सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांनी दि.२४.०५.२०१७ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्स व्दारे 
घेतलेल्या “डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना” आढावा बैठकीमध्ये ज्या अंगणवाड्या 
सदर योजनेपासून वंचित आहेत त्या अंगणवाड्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न 
करावेत. तसेच माडा व मिनी माडा क्षेत्रांना या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी संबंधीत उपमुख्य 
कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना यांना प्रस्ताव सादर करून सदर एकत्रित प्रस्ताव आयुक्तालयाने शासनास सादर करावा, असे 
निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार माडा व मिनी माडा क्षेत्रांना या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी 
संबंधित सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तसा 
प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.9५/कार्यासन-८ 


त्याअनुषंगाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,( बाळ कल्याण ) जिल्हा परिषद, गडचिरोली 
यांनी अनुसूचित क्षेत्रातील ३६ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प (ICDS ) अंतर्गत न येणाऱ्या परंतू 
अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत (TSP) येणाऱ्या गावांच्या अंगणवाडी मध्ये “डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत 
आहार योजना” राबविण्यासंबंधीचा दि.२१.०१.२०१८ रोजीचा प्रस्ताव आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, बेलापूर, नवी मंबई यांच्या मार्फत शासनास सादर केला आहे . सदर प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या परंतु यापूर्वी डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार 
योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या गावांना सदर योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने ही गावे सदर 
योजनेअंतर्गत सामाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक:- 


१. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी शासनास सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या परंतु या पूर्वी 
डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या गावांचा 
सामावेश सदर योजनेअंतर्गत करण्यात येऊन गावातील अंगणवाड्यांना या योजनेचा लाभ 
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सोबत जोडलेल्या यादीतील 
अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सदर योजना राबविण्यात यावी. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित 
क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या अंगणवाडीकरिता चार सदस्यीय आहार समिती स्थापन करावी व 
संयुक्‍त बँक खाते सुरू करावे. सदर बँक खात्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
गडचिरोली यांना कळवावी. 

२. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी 
संबंधित उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाळ कल्याण यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२८१२११२०९५२४ असा आहे. हा ATA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 


Laxmikant 1111 
Gopalrao Dhoke _ bate:2015.0228 कळा 
(ल. गो. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
प्रत, 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा'मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
) मा.मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.9५/कार्यासन-८ 


६) मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

७) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

८) सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

९) सर्व मा. संसद सदस्य. 

qo) सर्व मा. विधानसभा /विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 

११) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१८) सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

२०) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२१ आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ,पुणे 

२२) व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक . 

२३) महासंचालक, राजमाता जिजाऊ पोषण मिशन, नवी मुबंई. 

२४) आयुक्त, कुटुंब कल्याण,मंत्रालय, मुंबई. 

२५) संचालक, सार्वजनिक आरोग्य संचाळनालय,मुंबई. 

२६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२७ सर्व जिल्हाधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


२८) युनिसेफ राज्यप्रमुख, मुंबई. 

२९) स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी 

30) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (अनुसूचित क्षेत्र/सर्व आदिवासी जिल्हे) 
39) सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 

३२) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

३३) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प (१६ जिल्हे) 

38) सह संचालक, माहिती व प्रसिध्दी संचालनालय, मुंबई. 

३५) सह संचालक, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३६) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

३७ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल कल्याण, जिल्हा परिषद. 

३८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित जिल्हे) 

३९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर. 

४० महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

४१) वित्त विभाग (व्यय -98), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

४२) सर्व सहसचिव /उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४३) निवड नस्ती -कार्यासन (८) 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासनपरिपत्रक, आदिवासी विकास विभाग क्र.आविवि-२०१८/प्र.क्र.9५/का-०८, दि.२७.०२.२०१९ 


भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील समाविष्ट गावं/आंगणवाडी केंद्र 


अ.क्र. । प्रकल्प बिट अंगणवाडी केद्र अंगणवाडी कोड | एकुण अनुसूचित अनुसूचित जमातीच्या | Main/Mini 
क्रमांक लोकसंख्या जमातीची एकुण | लोकसंख्येची AWC 
लोकसंख्या टक्केवारी 

a आरमोरी विहीरगांव बाजीराव टोला २७५०८०२०५०१ | २१२ २१२ 1१० | Main AWC 
२ आरमोरी विहीरगांव चिचटोला २७५०८०२०५०५ | ९६ ९६ 1१० | Mini AWC 
3 आरमोरी विहीरगांव खैरटोला २७५०८०२०५१० | १२४ ११६ ९४ Mini AWC 
४ आरमोरी विहीरगांव कोसमटोला २७५०८०२०५१३ | २३७ २३७ 1१० | Main AWC 
षु आरमोरी विहीरगांव माझीटोला २७५०८०२०५१६ | ९७ ९७ 1१० | Mini AWC 
नि आरमोरी विहीरगांव पाटीलटोला २७५०८०२०५२४ | १५६ १५६ 1१० | Main AWC 
9 आरमोरी विहीरगांव पिपरटोला २७५०८०२०५२५ | ३४१ ३१३ ९२ Main AWC 

आरमोरी विहीरगांव सलंगटोला २७५०८०२०५२९ | २८७ २५० ८७ Main AWC 
९ आरमोरी विहीरगांव शिवटोला २७५०८०२०५३० | ५१ ५१ 1१० | Mini AWC 
fqo | आरमोरी विहीरगांव ताडामटोला २७५०८०२०५३१ 1१११ | faq 1१० | Mini AWC 
ae | आरमोरी विहीरगांव टेकामटोला २७५०८०२०५३२ | १७० १७० 1१० | Main AWC 
१२ आरमोरी विहीरगांव झेडेपार २७५०८०२०५३८ | ६४ ६४ 1१० | Mini AWC 
१३ चामोर्शी आमगावं पदाटोला २७५०८०४०१२४ | १८२ १८२ 1१०० | Mini AWC 
१४ चामोर्शी घोट माडेमुधोली टोला । २७५०८०४०६१३ | ८५ ८५ १००. | Mini AWC 
१५ चामोर्शी घोट शांतीनगर २७५०८०४०६२० | ३६० २९४ ८२ Main AWC 
१६ | att कोनसरी धर्मपूर २७५०८०४०८०२ | ८२५ ८०० ९७ Main AWC 
१७ । चामोशी कोनसरी धर्मपूरटोली २७५०८०४०८०३ Mini AWC 
१८ चामोर्शी कुनघाडा संलंगटोला २७५०८०४०७३० | ४९ ४९ ee Mini AWC 


Laxmikant 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 
DN: CN = Laxmikant Gopalrao Dhoke, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Tribal Development 


G 0 p a | rao D h 0 ke Department 


Date: 2019.02.28 12:30:03 +05'30' 


(ल.गो.ढोके) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१९ । चामोशी लखमानापूर बोरी | मुरखळाचक १ २७५०८०४०९१२ | १०३१ ६३२ ६१ Main AWC 
20 चामोशी लखमानापूर बोरी | मुरखळाचक २ २७५०८०४०९१३ Main AWC 
२१ चामोशी लखमानापूर बोरी | वागदरा २७५०८०४०९१८ Main AWC 
२२ | चामोर्शी रेगडी गांधी नगर २७५०८०४१००६ | ४१८ गट ७१ Main AWC 
23 चामोर्शी रेगडी कोळसेगठ्ठा २७५०८०४१००९ | २९८ २७५ ९२ Main AWC 
२४ चामोशी रेगडी रेगडी १ २७५०८०४१०२२ | २०७२ १५१७ ७३ Main AWC 
२५ | चामोर्शी रेगडी रगडी २ २७५०८०४१०२३ Main AWC 
२६ । चामोर्शी रेगडी रेगडी ३ २७५०८०४१०२४ Main AWC 
२७ | art रेगडी रेगडी टोला १ २७५०८०४१०२५ Main AWC 
२८  । चामोर्शी रेगडी रेगडी टोला २ २७५०८०४१०२६ Mini AWC 
28 चामोशी रेगडी वेगनूर २७५०८०४१०२७ | ७५२ ५१८ ६९ Main AWC 
30 चामोर्शी तळीधी POT २७५०८०४११०८ | ६६३ ४२२ ६४ Mini AWC 
३१ चामोर्शी तळीधी लेनगुडा २७५०८०४१११२ | ८२ ८२ १००. | Mini AWC 
३२ चामोशी तळीधी सोमनपल्ली २७५०८०४११२३ | ६९ ६९ १००. | Mini AWC 
33 चामोशी येनापूर प्रियदर्शनी २७५०८०४१२१९ | ३८५ ३३२ a Main AWC 
३४ चामोशी येनापूर राजगोपालपूर २७५०८०४१२२० | ६०१ ४२८ ७१ Main AWC 
34 चामोशी येनापूर रश्मीपूर २७५०८०४१२२३ | ५४१ ४९१ 4 Main AWC 
३६ aT येनापूर रझ्मीपूर टोला २७५०८०४१२२४ Mini AWC 


Laxmikant Gopalrao 


Dhoke 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 
DN: CN = Laxmikant Gopalrao Dhoke, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Tribal Development Department 

Date: 2019.02.28 12:30:24 +05'30' 


(ल.गो.ढोके) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


